ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत विविध अँप्लीकेशनच्या 
security audit चे देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.३३/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 

) आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/ 2098/CyberQ/ ईगव्हर्नन्स/ 
६८७९, दिनांक ५ डिसेंबर, २०१९. 

२) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त, दि.२६.१२.२०१९. 


Ee) 


प्रस्तावना :- 


ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागासाठी विविध Application विकसीत केली आहेत. 


सदर Applications चे security audit आयुक्त, शिक्षण यांनी त्यांच्या दि.३१.१२.२०१८ च्या 


कार्यआदेझान्वये CyberQ Consulting Pvt.Ltd. यांच्या कडून करुन घेतले आहे. सदर security 


audit चे देयक आयुक्‍त, शिक्षण यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केले असून, त्यास दि.२६.१२.२०१९ 


च्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने 


CyberQ Consulting Pvt.Ltd. यांनी केलेल्या 580 audit चे देयकापोटी रु.७८,३८६/- इतका 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
२. उपरोक्त security Audit च्या कामापोटी रु.७८,३८६/- ( रुपये अठ्ठयाहत्तर हजार तीनठो 


शहाएऐंशी फक्त) रकमेचे देयक अदा करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत असून, त्याचा 


तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र देयकाचा तपशिल देयकाची एकूण रक्‍कम 
ह ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत झालेय शिक्षण विभागासाठी fafa) रु. ७८,३८६/- 
Application व Portal सुरु करण्यासाठी security audit या (GST सह) 


कामापोटी CyberQ Consulting Pvt.Ltd. यांचे कडून प्राप्त देयक 
क्र. |5/१८-२३५/ १४१७० दिनांक 39-90-2098 अदा करणे 


एकूण रुपये रु. ७८,३८६/- 


(अक्षरी रुपये अड्ठ॒याहत्तर हजार तीनठी SSS फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.३३ /संगणक 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०१९-२० च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा ) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११४११५७२५५१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram 
IN, ०-6 it 


Py ° ig Mundhe 
Pp R DN: c=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=School Education and 
[| a V | n ठे] a fa mM Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae9227a3f 
eaa541af10d1 


serialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba3f51213 
Uu n h e ad071acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 
Date: 2020.01.14 11:38:10 +05'30° 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव 
१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
) 
) 
) 
) 


६) FETA (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८) सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय 
९) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


